वित्तीय वर्ष २०२४-२५ 

“जुन्या दर्जेदार दुर्मिळ नाटकांचे जतनव संवर्धन” या 
योजनेतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या नाटकांच्या 
जतनव संवर्धन यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२२/ प्र.क्र.१९५/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०२४ 


वाचा : 9. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पुलदे-२०२२/प्र.क्र.१९५/सां.का.२, 
दि.१९.०१.२०२४ 
२. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी यांचे पत्र अनुक्रमे जा.क्र. पुलदे-४०१, 
४३२, दि.२५.०४.२०२४ व दि.०७.०५.२०२४ 


प्रस्तावना : 


“जून्या दर्जेदार दुर्मिळ नाटकांचे जतन व संवर्धन” या योजनेखाली अंतिम निवड झालेल्या नऊ 
नाटकांच्या रंगीत तालमी, चित्रीकरण (निर्मिती), निर्मिती पश्चात प्रक्रीया यासाठी होणाऱ्या रु. 
७०,९२,५५०/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष ब्याण्णव हजार पाची पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास उपरोक्त 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सदरचा खर्च सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सदर योजनेसाठी मंजूर लेखाशीर्ष (२२०५ १५६१) ५०- इतर खर्च 
अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु. ३५.०० लक्ष इतक्या निधीतून भागविण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. 

आता संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी सदर योजनेतंर्गत झालेल्या 
उर्वरीत खर्चाची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार “जून्या दर्जेदार दुर्मिळ नाटकांचे जतन व संवर्धन” या योजनेसाठी मंजूर 
लेखाशिर्ष (२२०५ १५६१) अंतर्गत सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षात लेखाअनुदान अंतर्गत मंजूर असलेला 
रु. २६.४० लाख निधी खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
जून्या दर्जेदार दुर्मिळ नाटकांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णय 


रु.७०,९२,५५०/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या खर्चाची देयके अदा करण्यासाठी लेखाशिर्ष (२२०५ १५६१) 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२२/ प्र.क्र.१९५/सां.का.२ 


यामध्ये लेखाअनुदान अंतर्गत मंजूर असलेला रु.२६.४० लाख (अक्षरी रुपये सव्वीस लक्ष चाळीस हजार 
फक्‍त) इतका निधी खर्च करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच, सदर योजनेतंर्गत निवड करण्यात आलेली ९ नाटके जनसामान्यांना पाहण्यासाठी 
उपलब्ध व्हावीत. यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांची राहील. 


०२. सदरचा खर्च मागणी क्र. “झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, ०३ मराठी चित्रपट महोत्सव (03) 
(08) उत्कृष्ट मराठी नाटकांचे पुराभिलेख (२२०५ १५६१)-५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२४-२५ आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०४. सदर प्रस्तावास, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग दोन, दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-एक, उपविभाग 
तीन, अ.क्र.४, नियम क्र. २७(२) (अ) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व वित्त विभागाच्या 
अनीौ.सं.क्र.४१२/२०२४/व्यय-१५, दि.१४.०६.२०२४ अन्वये वित्तीय देण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७३११५०९५९६०२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
७. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२२/ प्र.क्र.१९५/सां.का.२ 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१ मुंबई. 

९. सह सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१५/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.अवर सचिव (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती/सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


